मुख्य अभियंता ( aire), जलसंपदा विभाग, 
नाशिक व त्यांच्या अधिपत्याखाळील पथक 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
५९ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक 
२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. सेवासा-०९१९ /प्र.क्र.११६/२०१९/यांत्रिकी 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचा : १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र.सेवासा-०११९/(प्र.क्र.३६/२०१९ )/यांत्रिकी, 
दि. १९ /०३ /२०१९. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११/०९ /२०१९. 
३) मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र.मुअयां/आस्था-६/ 
२३३५/२०१९, दि. ०९/०९/२०१९. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे कार्यालयातील व त्यांचे 


प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यकारी अभियंता, सनियंत्रण व किमत नियंत्रण पथक, नाशिक या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५९ पदांना संदर्भ क्र. १ अन्वये दिनांक ३०/०९/२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भाधीन क्र. ३ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 

या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या परिशिष्ट “अ” व “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मुख्य अभियंता 
(यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे कार्यालयातील व त्यांचे प्रशासकीय नियंत्रणाखालील 
कार्यकारी अभियंता, सनियंत्रण व किमत नियंत्रण पथक, नाशिक कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ५९ पदांना, सदर पदे विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधाच्या मर्यादेत आहेत व ती सहा 
महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rat नाहीत या अटींच्या अधीन राहून, दि. ०१/१०/२०१९ पासून 
दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा खर्च "मागणी क्र. "आय-५,४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील 
भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण (००१) संचालन व प्रशासन (योजनांतर्गत) आस्थापना (०९ ) मुख्य 
अभियंता ( यांत्रिकी) नाशिक (४७०१६८८३) " या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवासा-०९१९ /प्र.क्र.११६/२०१९/यांत्रिकी 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि- २०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ११/०९/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व आंतर वित्तीय 
सल्लागार व उपसचिव व आ (प्रशि )कार्यासनाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१११२०००३१०२७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
माल Digitally signed by Nitin B Jayswal 
Nitin B Jayswal renee eee ea Gy o> 
Maharashtra, OU = Water Resources 


Department 
Date: 2019.10.11 12:01:33 +05'30' 


सोबत : विवरणपत्र (नि. ब. जयस्वाल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, अग्रेषित. 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 

) वित्त विभाग (व्यय-१२/विसु-१), मंत्रालय, मुंबई. 

) मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

) 

) 

) 


AD 


CC AN 


कार्यकारी अभियंता, संनियंत्रण व किंमत नियंत्रण पथक, नाशिक. 
अवर सचिव (अर्थ-१/आ ( प्रशि) ), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
यांत्रिकी कार्यासन संग्रहार्थ. 


mn SC 


9 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवासा-०९१९ /प्र.क्र.११६/२०१९/यांत्रिकी 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र. सेवासा- ०९१९/प्र.क्र. ११६/२०१९/ यांत्रिकी, दिनांक १०/१०/२०१९ चे सहपत्र. 


(नियत अस्थायी आस्थापना) 


मुदतवाढ कालावधी दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
अ मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक 

| ae | सहा. मुख्य अभियंता a 
2 उप अभियंता, ३ 
3 सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (यांत्रिकी) ५ 
४ सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (विद्युत) क क 
५ लेखाधिकारी 1१ | 
६ | कामगार अधिकारी a आ... | 
७ विशेष अधीक्षक 11 ह... _| 
८ अधीक्षक is 11 
९ | उच्चश्रेणी लघुलेखक a आ... 
| qo o  । प्रथम लिपिक [<= = _7शरी-_ - -.| 
1११ | १ भांडारपाल 1 १ 
१२ । आरेखक mE ae 
१३ | Wel. आरेखक |.2__ द) .__!| 
१४ । अनुरेखक अक कासा 
१५ | वरिष्ठ लिपिक ३ 
१६ । कनिष्ठ लिपिक ३ 
१७ । लघुटंकलेखक २ 
१८ । वाहनचालक a 
१९ | AIS LL. ती 
२०. | aT 8 
२१ । चौकिदार a ८... | 

एकूण ३५ 

ब) कार्यकारी अभियंता, सनियंत्रण व किमत नियंत्रण पथक, नाशिक 

bao | कार्यकारी अभियंता, |. 1). as 
२ उप कार्यकारी अभियंता, a क 
३ सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (यांत्रिकी) ३ 
४ प्रथम लिपिक |. ती. _ "| 
५ | We. आरेखक ॥____ है... | 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवासा-०९१९ /प्र.क्र.११६/२०१९/यांत्रिकी 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 

६ । अनुरेखक शिका 
७ वरिष्ठ लिपिक ३ 
८ कनिष्ठ लिपिक ४ 
९ लिपिक नि टंकलेखक २ 
| qo o  । वाहनचालक १ 
११ ।नाईक १ 
१२ । दप्तरी 1१ | 
१३ । शिपाई ३ 
१४ । चौकिदार १ 

एकूण २४ 

एकूण(अ--ब) 48 


Nitin B 
Jayswal 


Digitally signed by Nitin B Jayswal 
DN: CN = Nitin B Jayswal, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 

Date: 2019.10.11 12:01:49 +05'30' 


(नि. ब. जयस्वाल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


